शासन शुध्दीपत्रक-राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या 
योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.११/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी,२०२१ 


वाचा: -9) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि -२०२० /प्र.क्र.२७/का-९, 
दि.०३ जुले,२०२० 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. ५ येथील जिल्हयातील नरखेड नगर 
परिषद करिता खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 
अ. ' जिल्हा | म.न.पा. / विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. न.प./ न.पा. (रुपये) 
५ | नागपूर नरखेड नगर परिषद नरखेड येथे अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये २५ लाख 
समाज भवन व इतर विकासकामे 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात अ. क्र.५येथील नागपूर जिल्हयातील,नरखेड नगर परिषद 
करिता नमूद विकासकामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी खालील प्रमाणे बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकाम पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ. जिल्हा  म.न.पा./ विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. न.प. / न.पा. (रुपये) 
५ नागपूर नरखेड ।१. प्रभाग क्र.८ आठवडी बाजार जवळील कब्रस्तान १५,३७,९०२/- 
मध्ये इलेक्ट्रीक पोल उभारणे व हायमास्क लावणे. 


२. मुस्लीम कब्रस्तान येथे विहीरीचे बांधकाम. ७,६३,५५२/- 
३. प्रभाग क्र.२ येथे श्री. मुजीब शोख ते श्रीमती १,९८,५४६/- 
मेहनुरीसा यांच्या घरापर्यंत आर.सी.सी. रोड व 

नाली बांधकाम. 


एकूण २५,००,०००/- 


(अक्षरी एकूण रूपये पंचवीस लक्ष फक्त) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.११/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१०१४५५४७४०१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटलस्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
D | Nn e ५ 7 e Dey ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5. 099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927fF 
26cOf016fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa55 1 2ea7888 
O Nn ava al e 89af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.02.10 15:01:43 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. जिल्हाधिकारी नागपूर , 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचालळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


